dra - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे 
रु. ६६०० विशेषज्ञ संवर्गातील 


“बघिरीकरणतज्ञ” या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि २०१६/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 


दिनांक : १५ डिसेंबर, २०१८ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ८३७(४) (१)/१६०७/पंधरा-अ, दि. २२.०६.२०१८ 


प्रस्तावना 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मधील 
विशेषज्ञ संवर्गातील “बघिरीकरणतज्ञ” या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यासाठी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पात्र उमेदवारांच्या नावांची शिफारस केली आहे. 


शासन निर्णय 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी 
रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मधील विशोषज्ञ संवर्गातील “बधघिरीकरणतज्ञ” या पदावर खालील 
उमेदवारांची नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उमेदवारांचे नाव प्रवर्ग पदस्थापनेचे ठिकाण 

णि . | ST. श्रीम) ज्योत्सना सुधाकर गलाट (खुला-१) । बधिरीकरणतज्ञ , प्रादेशिक मनोरुग्णालय, 
नागपूर (रिक्‍त पदी) 

2. | डा. शिलेदार विक्रमसिह विजयसिह (खुला-२) | बधिरीकरणतज्ञ, स्री रुग्णालय, नांदेड , 
(रिक्‍त पदी) 

३. | डा.सोनटक्के सुधीर सुभाष (खुला-३) । बधिरीकरणतज्ञ ,स्री रुग्णालय, 
उस्मानाबाद (रिक्‍त पदी) 

४. | डा. आदटराव Udlat लिबराज (ors)  । बधिरीकरणतज्ञ ,सामान्य रुग्णालय, वर्धा 
(रिक्‍त पदी) 

५. | ST. (श्रीम) घोगले अश्विनी अरविंद खुला (खेळाडू) | बधिरीकरणतज्ञ ,सामान्य रुग्णालय, 
माळेगाव (रिक्‍त पदी) 

६. | डा. पल्लेवाड सुनिल गंगाधराव (अ.ज.) बधिरीकरणतकज्ञ , सामान्य रुग्णालय, 
बुलढाणा (रिक्‍त पदी) 


१) 


सदर पदस्थापना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील बधिरीकरणतज्ञ या पदाचा 
स्वीकार केल्याच्या तारखेपासून त्यांची नियुक्‍ती २ वर्ष इतक्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन स्वरुपाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि २०१६/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांनी कामाचा अपेक्षीत दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा त्यांची वर्तणूक अयोग्य 
आढळल्यास त्यांची सेवा संपुष्टात आणली जाऊ शकेल किंवा त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी १ वर्षाच्या 
कालावधीकरिता वाढविला जाईल. सदर कालावधीमध्ये देखील त्यांचे काम समाधानकारक झाले नाही तर 
त्यांची सेवा कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय संपुष्टात आणली जाईल. तसेच परिविक्षाधीन काळावधीमधील वेतन 
वाढ शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. परिविक्षा कालावधी पुर्ण केल्याशिवाय त्यांना 
पुढील वेतनवाढ अनुज्ञेय होणार नाही. 


२) सदर उमेदवारास शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल किंवा शासकीय नोकरी अन्य कोणत्याही 
मार्गाने सोडायची असेल तर, त्यांने शासनाला कमीत कमी एक महिन्याची पूर्वसूचना दिली पाहीजे. अथवा एक 
महिन्याची आगाऊ वेतनपूर्ती केल्या शिवाय सेवेतून निवृत्त होता येणार नाही. 


३) त्यांना त्यांचे सेवाकालावधीत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटीवर चार वर्षाच्या काळावधीकरिता 
(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) जरुर पडल्यास भारत संरक्षण किवा संरक्षण सेवेशी सबंधीत अशा पदावर काम करावे 
लागेल. हे दायित्व सेवेच्या पहिल्या दहा वर्षापर्यंत मर्यादित राहील व ४५ वर्षे वयानंतर सर्वसाधारणपणे लागू 
होणार नाही. 


छो त्यांना शासन विहित करील त्याप्रमाणे प्रशिक्षण पार पाडावे लागेल. 


५ त्यांनी हिंदी आणि मराठी भाषा परिक्षेसंबधीच्या नियमावलीनुसार जर ते या परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण 
झाले नसतील किंवा त्यांना उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्यांनी एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी 
भाषा परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


&) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. ७.८.२००० अन्वये 
शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरिता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चिती 
करण्यात आली आहे.त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रश्‍क्षिण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, 
दि. १९.३.२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचेकडे नियुक्‍ती 
आदेझाच्या दिनांकापासून विहित मुदतीत उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील. 


७) सदर उमेदवाराची वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६०० अजी राहील व त्यांना नियमानुसार 
अनुज्ञेय भत्ते देय राहतील. 


८) सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित केले 
जाईल. 


९) सदर पदाच्या निवडीकरिता सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची सत्यासत्यता तपासण्यात येत आहे. 
यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध किवा खोटे, बनावट आढल्यास उमेदवाराचे नियुक्तीचे आदेश कोणत्याही 
टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी सदरहू उमेदवारांस रुजू करुन घेते वेळी 


याची सर्व प्रमाणपत्रे तपासून घ्यावीत. पुष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि २०१६/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


qo) सदर उमेदवारांस वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. १८.८.२००९ 
मधील तरतूदीनुसार, दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत Maida आस्थापनेच्या पदावरील 
कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दिनाक १ नोव्हेंबर, 
२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असले तर अशा प्रकरणी वित्त विभाग शासन 
परिपत्रक क्र. अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेलया सर्व 
अटींची पूर्तता झाल्यास सबंधीत शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि. १८.८.२००९ च्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे (i) 
ते (iv) येथील सर्व अटींची ज्याप्रकरणी पूर्तता होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास “नवीन परिभाषित 
अशदान निवृत्ती योजना” लागू ठरतील. 


११) यापूर्वी शासकीय सेवेत कार्यरत असणारे अधिकारी त्यांच्याविरुध्द काही विभागीय चौकशी प्रलंबित 
अथवा प्रस्तावित असल्यास त्यांची नियुक्‍ती सदर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहील. 


१२) सदर उमेदवारांना त्यांच्या नियुक्तीचे आदेड निघाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत रूजू होणे 
आवश्यक आहे. त्यानुसार उमेदवारांनी नियुक्ती आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत रूजू होण्याचा 
कालावधी देण्यात येत आहे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रूजू झाला नाही तर सदर नियुक्‍ती आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला 
जाणार नाही. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१३१५२५१२७६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


e 
Vishnudas ८८ 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e 
Pp U al d | | kr a O 2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe518 
9556b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 


serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8a 
G h d k ale rah 70८0 Naa 2232009048 
) O e Date: 2018.12.15 15:56:57 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
पुष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि २०१६/प्र.क्र.१३४/सेवा-२ 


३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 
अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 


) 
) 
) 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
) 
) 
) 


ee 


o~ 


4 


SG ८-४ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
बधिरीकरणतकज्ञ, सामान्य रुग्णालय (सवी 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
११) मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१२) मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३) मा. राज्यमंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुबई 
) 
) 
) 


won 


१४) प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुबई 
१५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
१६) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
१७) डॉ. (श्रीम) ज्योत्सना सुधाकर गलाट, २०१ फ्लॉट नं. २६, जय दुर्गा लेआऊट-१, व्दारका 
निवास, नरेंद्र नगर, नागपूर-४४००१५ 
१८)डॉ. शिलेदार विक्रमसिंह विजयसिह १०३१, बार्शी रोड, विशाल निवास, विक्रांत नगर, पीलाई 
हाऊसच्या पुढे, लातूर, 
१९) डॉ. सोनटक्के सुधीर सुभाष मानिक चौक, डीआयसी. रोड, श्री. साई बाल रुग्णालय, 
उस्मानाबाद ,जि. उस्मानाबाद - ४१३५०१ 
२०डॉ. आदटराव सतीश लिंबराज, २३१/२, समर्थ नगर , वरुड रोड, सिंधुर्वना, आई हॉस्पिटल, 
उस्मानाबाद,जि. उस्मानाबाद -४१३५०१ 
२१) डॉ. (श्रीम) घोगले अश्विनी अरविंद 344/A-9, साक्री रोड, सुंदर माधव हॉस्पिटल, शनी नगर 
कार्नर, धुळे, जि.धुळे -४२४००१ 
२२) डॉ. पल्लेवाड सुनिल गंगाधराव, २८, पावडे वाडी रोड, उत्कर्ष बिल्डींग, WAN, वाडी , 
नांदेड, जि.नांदेड - ४३१६०५ 
२१) निवड नस्ती सेवा-२ 


पुष्ठ ४ पैकी ४ 


